कोल्हापूर जिल्ह्यातील भुदरगड 
तालुक्‍यातील रा.मा. १८९ पासून कुर, 
व्हणगुती, वाघापूर, मुरगुड इजिमा 
क्र.१०० ची दर्जोन्नती करुन प्रमुख 
जिल्हा मार्ग क्र. ४८ मध्ये लांबी 
समावेशन करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२१/प्र.क्र.८२/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक-०९ नोव्हेंबर, २०२१ 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांचे पत्र जा.क्र.मुआ(पुणे)/का- 
२/रेशा/४२/४१५४/२०२०, दि.२३/११/२०२०. 
प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांनी संदर्भाधिन पत्रान्वये 
कोल्हापूर जिल्ह्यातील भुदरगड तालुक्‍यातील रा. मा. १८९ पासून कुर, व्हणगुती, वाघापूर, मुरगुड 
इतर जिल्हा मार्ग क्र. १०० ची दर्जोन्नती करुन प्रमुख जिल्हा मार्ग ४८ मध्ये लांबी समाविष्ट करुन 
रस्त्याचे नामाभिधान-रा.मा. १७९ ते महालवाडी, म्हसवे, दारवाड, कोणवडे, कूर, व्हणगुती, वाघापूर, 


मुरगुड असे करणेबाबत विनंती केलेली आहे. 


सदर रस्त्यावर गावातील जनतेला या रस्त्याचा उपयोग दळणवळणासाठी व पर्यटनाच्या 
दृष्टिने तसेच वाहतुक सुरक्षित व जलद होणार असल्याने सदर रा.मा. १७९ ते महालवाडी, म्हसवे, 
दारवाड, कोणवडे, कूर, व्हणगुती, वाघापूर, मुरगुड प्रमुख जिल्हा मार्ग क्रमांक -४८ मध्ये समाविष्ट 
करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 
शासन निर्णय :- 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांचा प्रस्ताव व जिल्हा 
परिषद कोल्हापूर यांचा ठराव विचारात घेऊन कोल्हापूर जिल्ह्यातील भुदरगड तालुक्यातील प्रमुख 


जिल्हा मार्ग क्रमांक -४८ मध्ये खालील प्रमाणे बदल करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२१/प्र.क्र.८२/नियोजन-२ 


2 


प्रस्तावित रस्त्याचे नांव 


सामाविष्ठ 
रस्त्याचा 
क्रमांक 


साखळी क्रमांक 
व 
लांबी 


दर्जान्नत 
केल्यानंतर 

एकूण लांबी 

(कि.मी. 


दर्जोन्नत केल्यानंतरचे 
नाव व क्रमांक 


पुर्वीचे नाव - रा. 
मा. क्र.१८९ पासून 
कूर, व्हणगुती, 
वाघापूर, मुरगूड 
इजिमा-१०० 


इतर जिल्हा 
मार्ग क्रमांक- 


Goo 


(0/ood ६/४००) 
६.४०० कि.मी. 


६.४०० कि.मी. 


नवीन नाव 2 
रा.मा.क्र.१७९ ते 
महालवाडी, म्हसवे, 
दारवाड, कोणवडे,कूर, 
व्हणगुती, वाघापूर, 
मुरगूड 

नामाभिधान केल्यांनतर 
प्रमुख जिल्हा मार्ग 
क्रमांक-४८ ची लांबी 
मुळ लांबी-१०.३०० 
कि.मी. 
नवीन लांबी 
कि.मी. 
एकूण लांबी (90.3004 
६.४००-२१६.७०० कि.मी.) 


६.४०० 


एकूण 


६.४०० कि.मी. 


परिणामी रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील कोल्हापूर जिल्ह्यातील प्रमुख जिल्हा मार्ग 
दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ६.४०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (१९५०.२१६ + ६.४००) म्हणजेच 


१९५६.६१६ कि.मी. होईल. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२११११०१४४९३५५०१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार ]देशानुस रर व नावाने, 
GANPAT SANDIPAN 


प्रति, 


१) विभागीय आयुक्त, पुणे. 


KACHARE 


(ग. सं. कचरे) 


अवर सचिव , महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२१/प्र.क्र.८२/नियोजन-२ 


२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे. (यांनी सदर शासन 
निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व 
नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या 
कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

3) जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर. 

४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, कोल्हापूर. 

५) अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, कोल्हापूर (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते 

विकास योजना २००१-२०२१च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदळ करुन 

जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास 
सादर करावा.) 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कोल्हापूर. 

संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 

रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

निवडनस्ती. 


2s ७. 2 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


